शोरिफ (नगरपाल) कार्यालयाकरिता गट-क 
आणि गट-ड मधील सर्व पदांकरिता नियुक्‍ती 
प्राधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शोरिफ़-१६१७/प्र.क्र.५०/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ एप्रिल, २०१९. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही२०१६/प्र.क्र.२९०/का.१२, 
दि.१९.११.२०१६. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग यांचे पत्र क्र.एसआरव्ही२०१६/प्र.क्र.२९०/का.१२,दि.१९.१२.२०१६. 
३. उपनगरपाल, मुंबई यांचे पत्र क्र.५४०/२०१७, दि. ७.०३.२०१७. 
४. उपनगरपाल, मुंबई यांचे पत्र क्र. ३१८/२०१9, दि.१३.०२.२०१९. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भीय क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सरळसेवा, पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यासंदर्भात नियुक्ती प्राधिकारी घोषित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संदर्भ क्र. 2 येथील पत्रानुसार 
शेरिफ़ (नगरपाल) कार्यालयातील गट-क आणि गट-ड मधील सर्व पदांकरिता नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून 
"उपशोरिफ़ (उनगरपाल)" यांना नियुक्‍ती प्राधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
मुंबईचे शोेरिफ़ (नगरपाल) कार्यालयातील गट-क आणि गट-ड मधील सर्व पदांकरिता नियुक्‍ती 
प्राधिकारी म्हणून "उपशेरिफ़ (उपनगरपाल)" यांना घोषित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही२०१६/प्र.क्र.२९०/का.१२, 
दि.१९.११.२०१६ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या salar वापर करुन निर्गमित करंण्यात येत 
आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०४१५१५२१०१५२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kal 


DI harashtra, ou=Lé id 

Amog h क गी cod 
2.5.4.20=1f733daf00a6028414c43d0cc10d82. b3b732c4edd 
56e8 18f8a3b355588753, 


Shyamkant Kaloti 20५५० ळच 
2 


1019.04.15 15:32:51 +05'30' 


(31.31. कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रति: १. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


झासन निर्णय क्रमांकः शेरिफ़-१६१७/प्र.क्र.५०/का-९ 


२. प्रबंधक, उच्च न्यायाळय (अपील शाखा/मूळ शाखा), मुंबई. 

३. प्रबंधक/प्रोथोनोटरी आणि सिनीयर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

४. उपनगरपाल, मुंबईचे नगरपाल कार्यालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, या संदर्भात 
पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही करुन या विभागास अवगत करावे. 

५. महालेखापाल -एक व दोन (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. विधि व न्याय विभाग कार्या. २३/२४/२५ 

८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


